वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालयातील विविध 
इमारतींसाठी स्वयंचलित अग्निशमन यंत्रणा 
(Automatic Portable Fire Extinguisher with 


drum shape) उपकरणे खरेदी करण्याकरीता 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.१७८/७-अ. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २० सप्टेंबर,२०२४. 


संदर्भः १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ 

दि.१७.०४.२०१५. 

२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-१ 
॥/उद्योग-४ दि.०१.१२.२०१६. 

3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ 
दि.२४.०८.२०१७. 

४) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या दि.०९.०७.२०२४ रोजीच्या ११६ व्या 
बैठकीचे इतिवृत्त, दि.१५.०७.२०२४ . 


५) संचालक (विस्तार शिक्षण व सासावि), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
यांचे पत्र क्र.मकृप/सासावि/११६ वी बैठक/२१६९/२०२४. दि.१५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ व महाराष्ट्र आग 
प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) अधिनियम, 2023 (Maharashtra Fire 


Prevention and Life Safety Measures (Amendment) Act, 2023) नुसार, सर्व इमारती 
(कार्यालयीन, शौक्षणिक, प्रशासकीय, रहिवासी, वैद्यकीय इ.) सभोवतालचा परिसर, औद्योगिक 
इमारतींमध्ये अग्निहामन यंत्रणा कार्यान्वित करणे आवश्‍यक आहे. 

कृषि विद्यापीठांतर्गत विविध शैक्षणिक महाविद्यालयीन इमारती, वसतिगृहे, कार्यालयीन 
इमारती संशोधन केंद्रे असून महाविद्यालयीन व कार्यालयीन इमारतींमध्ये विद्यापीठाचा महत्वाचा 
दस्तऐवज, अभिलेखे, संशोधनात्मक पुस्तके, शोधनिबंध यांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक 
स्वयंचलित यंत्रे बसविणे आवश्‍यक असल्याने वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
अंतर्गत परभणी मुख्यालयातील विविध इमारतींसाठी स्वयंचलित अग्निशमन उपकरणे 
बसविण्याबाबतच्या रु.५१०.०० लाख रकमेचा प्रस्ताव परभणी कृषि विद्यापीठाने महाराष्ट्र कृषि शिक्षण 


व संशोधन परिषद, पुणे यांना सादर केला होता. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या 
दि.०९.०७.२०२४ रोजीच्या ११६ व्या बैठकीत सदर प्रस्तावास कृषि परिषदेने मान्यता प्रदान केली 
आहे. त्यानुषंगाने, संचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ क्र.५ अन्वये 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालयातील विविध 
इमारतींसाठी स्वयंचलित अग्निशमन उपकरणे खरेदीबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 
त्यानुसार, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालयातील 
विविध इमारतींसाठी स्वयंचलित अग्निशमन उपकरणे खरेदी करण्याकरीता शासन मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालयातील विविध 
इमारतींसाठी स्वयंचलित अग्निशमन (Automatic Portable Fire Extinguisher with drum shape) 
उपकरणे खरेदी करण्याबाबतच्या एकूण रु.५१०.०० लाख रकमेच्या प्रस्तावास खालीलप्रमाणे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


No. Particular of Items Qty Rate per Amount 
unit 
1. 2 Kg Automatic and Portable type fire 6000 7203.39 4,32,20,340.00 


extinguisher with powder base Drum Shape 
suitable for type A, B and C with all 
accessories 


CGST 9% 38,89,830.00 
SGST 9 % 38,89,830.00 
Total | 6000 7203.39 | 5,10,00,000.00 
२. उपरोक्त प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) स्वयंचलित अग्निडामन यंत्रणेच्या उपकरणांची आवश्‍्यकता/मागणी याची 
शाहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर उपकरणांच्या खरेदीसाठी 
निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) खरेदी करावयाच्या स्वयंचलित अग्निशमन यंत्रणेच्या उपकरणांच्या बाबींचे तांत्रिक 
विनिर्देशा (Technical Specification) संबंधित तज्ञांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार 
असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical Specification) हे कोणत्याही 
विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ दि.२४.०८.२०१७ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 


प्रत, 


३. 


शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित 
नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीची रक्‍कम ही अंदाजित आहे, त्यामुळे 
खरेदी प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने 
पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

५) याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१ 
पीकसंवर्धन, (००)(०९) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाला सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम) (२४१५ 0904) या लेखाशिर्षाखालील ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


area निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९२०१८३८०२३९०१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


>» C WwW HD -5 


0 (२ G&G & 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA 
MADHAV PATIL 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 

कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी/उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जि.परभणी. 


सहायक लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

उप मुख्य लेखापरीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती). 


